तेराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या १) 
तुरुंगातील सोईसुविधेमध्ये वाढ करणे व २) 
तुरुंगातील सुरक्षेमध्ये सुधारणा या अंतर्गत 
सुधारित कृती आराखड्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
दिनांक: २९ जानेवारी, २०१५. 


वाचा 
१) कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. मेंटनन्स/२०१२-१३/कक्ष-६ , दिनांक 
०१/०१/२०१५. 


२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२, दि.३१ जुले २०१२ 
३) शासन शुध्दिपत्रक, गृह विभाग, क्र. जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२, दि.१६ नोव्हेंबर २०१२ 


प्रस्तावना 
१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने सन २०११-२०१२ ते सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता तुरुंग विभागासाठी 


रु.६०.०० कोटीची शिफारस केली आहे. त्यानुसार सन २०१२-१३ वर्षाकरिता कारागृह विभागाकरिता (१) 
तुरुंगातील सोईसुविधेमध्ये वाढ करणे याकरिता रु. ७६४ लक्ष व (२) तुरुंगाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे 
याकरिता रु. ७५१.३१ असे एकूण रुपये १५१५.३१ लक्ष इतक्या रकमेच्या कृती आराखड्यास वरील वाचा-२ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात वरील वाचा-३ येथील शासन शुध्दिपत्रकान्वये 
सुधारणा करण्यात आली आहे. आता, अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी वरील वाचा १ येथील पत्रान्वये तुरुंगाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे अंतर्गत सादर केलेल्या 


सुधारित व अंतिम कृती आराखड्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 


झासन निर्णय 
सन २०१२-१३ वर्षाकरिता कारागृह विभागाकरिता (२) तुरुंगाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे या 


योजनांतर्गत योजनेखालील रु. ७५१.३१ लक्षच्या सुधारित व अंतिम कृती आराखड्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू उपकरणांची 
खरेदी शासन मान्य दरांप्रमाणे व शासकीय नियमानुसार करण्याची पुर्णपणे जबाबदारी कारागृह विभागाची 


राहिल. 

(२) तुरुंगाच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे 
— वस्तुचे नाव सुधारित व अंतिम कृती आराखडा 

नग व किंमत रक्‍कम रुपये 

१. मल्टी झान डोअर फ्रेम मेटल डीटेक्टर ७ x १,७६,३२३ १२,३४,२६१.०० 
= हॅन्ड OS मेटल डिटेक्टर १०० x २,३२८.७५ २,३२,८७५.०० 
३. मोबाईल जामर्स २८ ६०,६६९) १६,९८,७३२.०० 
४. स्टॅटीक सेट ११ x ३१,३०६ ३,४४,३६६.०० 

वॉकिटॉकी सेट १२० x १८,०५८ २१,६६,९६०.०० 
षु. डीजेल जनरेटर सेट 99x ३,७९,९१७|॥ ४१,७९,०८७.०० 
६. सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा 


छु मेन सर्व्हर ON व्हीएसएम अँन्ड व्हीएसओएम 
विथ २४ टीबी 


3X 19,49, 829 


५२,७२,२८१.०० 


ब) स्टोरेज अन्ड व्हीएसएम अन्ड व्हीएसओएम विथ 
२४ टीबी 


४> ११,७७,८२४ 


४७,११,२९६.०० 


स 28 पोर्ट स्वीच &X ९,६०,३४९ ५७,६२,०९४.०० 
डी ८ पोर्ट स्वीच CBX ४४,६२७ |  ३७,४८,६६८.०० 
डी पीटीझेड कमेरा विथ माऊटींग अँक्सेसरिज २६» १,७९,२७८ | ४६,६१,२२८.०० 
एफ) इनडोर एचडी फिक्स्ड HAT १६१ x 9,29,0§3 | १,९४,९१,१४३.०० 
of) इनडोर एचडी डोम PART (9x ८१,८४४ ५,७२,९०८.०० 
एच १ जी ट्रान्स रिसीव्हर मोड्युल १६८ x २९,८४९ ५०,१४,६३२.०० 


आया ३२ इंची एलसीडी मॉनिटर 


१२>५१,३८४.३७ 


६,१६,६१२.४४ 


OY इन्स्टॉलेशन, प्रशिक्षण विद्युतिकरण इ. 


2x 4456 1026.19 


१,५४,२४,३०८.५६ 


एकुण 


७,५१,३१,४५२.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१२/प्र.क्र.३२/तुरुंग-२ 


२. यावरील होणारा खर्च सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५, मुख्य 
ळेखाशीर्ष २०५६ तुरुंग (००) (१०१)-तुरुंग, (००) (२१-तेराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
तुरुंगातील सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सुधारणा (केंद्र पुरस्कृत) (योजनांतर्गत) (२०५६०२५१) ५२, यंत्रसामग्री व 
साधनसामग्री या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०१२८१०३०५७३६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


Ravi ‘al d fa A eee Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
" GOVERNMENT OF 


| S hwar G [|| MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2015.01.29 16:06:15 +05'30' 


(र.ई. गिरी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उपमहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई, 
४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे, 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर, 

६. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)ो/औरंगाबाद, 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

१०. अवर सचिव (वित्त आयोग), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

११. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

१२. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


